शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालयांमध्ये सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
राज्य योजनेंतर्गत अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.११७/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : १३ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 

भाग-॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ 

३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ 
प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

8) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 
उद्योग-४, दिनांक ०७.०५.२०२१ 

५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र फाईल HAh-DMER- 
२२०११/१११/२०२४ PROC-9 दि.०९.०२.२०२४ 

शासन निर्णय : 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या 
विकृतीशास्त्र विभागामध्ये सन-२०२३-२४ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनेंतर्गत अनुदानातून खालील 
तक्त्यात नमूद संस्थांकरीता प्रती संस्था रुपये १७७,००,०००/- याप्रमाणे १३ संस्थांकरीता एकूण 
रुपये २४,७८,००,०००/- (रुपये चोवीस कोटी, अठ्याहत्तर लक्ष फक्त) इतक्या किंमतीची 
Autonomous Human Lung Simulator Neonates With Turnkey बेसीस करीता यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री स्थापित करण्यासाठी संचालनालयाने प्रस्तावित केळे आहे. 


अ.क्र. । यंत्रसामुग्रीचे संस्थेचे नाव नग । प्रतिनग । एकूण किमत 
नाव संख्या | किंमत (सर्व | (सर्व करांसहीत) 
करांसहीत) 
| 9 | २ ३ 8 4 द 
a Autonomou | शासकोय वैद्यकीय णं १७७००००० | १७७००००० 
sHuman | महाविद्यालय, गोंदिया 
२ Lung शासकोय वैद्यकीय 1 १७७००००० | १७७००००० 
Simulator | महाविद्यालय व 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.११७/प्रशा-१ 


घु 


गि 


J १ 


१२ 


१३ 


Neonates 
With 
Turnkey 


रुग्णालय, चंद्रपूर 


इंदिरा गांधी शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, नागपूर 


१(9(9००००० 


G(9900000 


ARID वैद्यकीय 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, नागपूर 


१(9(9००००० 


१(9(9००००० 


श्रीवसंतराव sarees 
वैद्यकीय महाविद्यालय, 
यवतमाळ 


१(9(9००००० 


१(9(9००००० 


Sl. ahd चव्हाण 
शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, नांदेड 


१(9(9००००० 


१(9(9००००० 


विळासराव शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय, 
लातूर 


१(9(9००००० 


१(9(9००००० 


शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, सिंधुदुर्ग 


१(9(9००००० 


१(9(9००००० 


शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय,धाराशिव 


१(9(७9००००० 


G(9900000 


AIDA वैद्यकीय 
महाविद्यालय, अकोला 


१(9(७9००००० 


१(9(9००००० 


स्वामी रामानंद तीर्थ 
शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, अंबाजोगाई 


१(9(9००००० 


१(9(9००००० 


शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय,संभाजीनगर 


१(9(9००००० 


३५४००००० 


सर्वीपचार रुग्णालय, धुळे 


१(9(9००००० 


१(9(9००००० 


एकूण 


१5 


28,190 ,00,000 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.११७/प्रशा-१ 


उपरोक्त तक्त्यामध्ये नमूद १३ संस्थांकरीता यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री स्थापित 
करण्यासाठी खालीलप्रमाणे यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्याकरीता या शासन 
निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अटी :- 
१ सदर प्रशासकीय मान्यता सन-२०२३-२४ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनेंतर्गत अनुदान 
उपलब्धतेच्या अधीन राहून किंवा पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


२) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


३) सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा झासन निर्णय, उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक-संकिर्ण-२०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक 
२४.०८.२०१७ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्ळेस Gem) 
पोर्टलवरुन ज्यांचे दर कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 


४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावेत. सदर दर हे बाजारभावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने याबाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबतची खातरजमा आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित 
अधिष्ठाता यांनी करावी. 


५) सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


६) सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी प्रमाणित 
करावे. 


७) प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा wader इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खात्री करावी. 


८) सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या SASS मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.११७/प्रशा-१ 


९) उपरोक्‍त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखाळील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


qo) सदर यंत्रसामग्री टर्न की तत्वावर खरेदी करावयाची असल्याने या विभागाचा शासन निर्णय 
क्र.आयएचएन-२०१९/प्र.क्र.२९३/प्रशा-१, दिनांक : ०७ मार्च, २०१९ मधील कार्यपध्दती 
राबवून यंत्रखरेदी करण्यात यावी. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (30) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
दर्जावाढ करणे (कार्यक्रम) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१३२०१३२४५२१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 
S U D ) H | R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 


AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b8 
J A YA 2406eea05963bc456f1e1e8621e5917d830 

5, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=E9D37D499A521B728AEB3 


SHETTY | Siena 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

2) महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

४ अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोंदिया 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.११७/प्रशा-१ 


५) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर 
६) अधिष्ठाता, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 
७) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 
) 
) 


८) अधिष्ठाता, श्री.वसंतराव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ 

९) अधिष्ठाता, डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नांदेड 

१०) अधिष्ठाता, विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर 

११)अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सिंधुदुर्ग 

१२) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव 

१३)अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला 

१४) अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय,अंबाजोगाई 

१५)अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, छत्रपती संभाजीनगर 

१६) अधिष्ठाता, सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे 

१७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया/'चंद्रपूर/नागपुर/यवतमाळ/नांदेड/लातूर/सिथुदुर्ग/ 

धाराशिव/अकोला/बीड/छत्रपती संभाजीनगर/ धुळे 
१८)निवडनस्ती (प्रहा-१) 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


